


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


Reg. No. NP CITY/236/2018-20. 








वर्ष ६, अंक ५२] गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २४-३०, 


२०२०/पौष ३-९, शके १९४२ [पृष्ठे ४२, किंमत : रुपये ३०.०० 








स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 





भाग एक-नागपूर विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


S25: SS 


भाग एक-शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, नाही. 
अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार-अ, चार-ब 
व चार-क, यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्याव्यतिरिक्त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश. 





संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ नागपूर १-४२ 


विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश. 


भाग एक-अ.--(भाग चार-ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 








आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्‍त) केवळ नागपूर विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, 
जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना. 











१-६ 





शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी 


संकीर्ण अधिसूचना : 


भाग १ (ना. वि. पु.) म.शा. रा., अ. क्र. १२५८. 


नाही. 


नेमणुका, इत्यादी 


जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ 


क्रमांक अका-प्रस्तु-३-कावि-११४६-२०२०.--- 





ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) 





याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व 
वन विभाग, क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र. ७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ओ) मध्ये व्याखा केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 








प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 





हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


ना.-एक-१ (१६७६). 


(१) 


2 महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २४-३०, २०२०/पौष ३-९, शके १९४२ 








आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या भंडारा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्‍यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्‍तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- 
तीन मध्ये दिलेली आहेत (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.) ; 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल. 

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्‍तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी बी. डी. टेळे, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, साकोली यांस पदनिर्देशित केले आहे. 






























































अनुसूची--एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ७४-एलएक्यू-२०१८-१९, मौजा टेंभरी, तालुका लाखांदूर, जिल्हा भंडारा 
१. कामाचे नाव : गोसीखुर्द डावा कालव्यावरुन निर्गमित शाखा कालवा क्र. ३ वरून निर्गमित पुच्छ वितरीकेचे मातीकाम व बांधकाम मौजा टेंभरी 











अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादित क्षेत्र 

(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ ४९ ० ०७ 
२ 44 ० १५ 
३ 4s ० ०८६ 
8 १०० ० ०७ 
पु १०१ ७० ०६ 
द ट्ट ० ४५ 
9 ८८ ० १८ 
८९ ० ३६ 

८७/१अ ] 

qo ८७/२ o Be 
११ १३० ० ०३ 


एकूण .. १ ४९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २४-३०, २०२०/पौष ३-९ , शके १९४२ ३ 








२. कामाचे नाव : गोसीखुर्द डावा कालव्यावरुन निर्गमित शाखा कालवा क्र. ३ वरून निर्गमित पुच्छ वितरीकेवरील टेंभरी लघुकालव्याचे 
मातीकाम व बांधकाम मौजा टेंभरी 





अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादित क्षेत्र 
(१) (२) (३) 

हे. आर 

१ ४९ ० २१ 

Q 82 0 03 

3 38 ० २२ 

8 ३६ ० ०६ 

8 ३५ ० १६ 

द ३१/२ ० १३ 
एकूण .. ० ८१ 


३. कामाचे नाव : गोसीखुर्द डावा कालव्यावरुन निर्गमित शाखा कालवा क्र. ३ वरून निर्गमित पुच्छ वितरीकेवरील खैरी पट लघुकालव्याचे 
मातीकाम व बांधकाम मौजा टेंभरी 





अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादित क्षेत्र 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ 4o ० १५ 
एकूण .. 0१५ 


अनुसूची--दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव :-- गोसीखुर्द डावा कालवावरुन निर्गमित शाखा कालवा क्र. ३ वरून पुच्छ वितरिका, पुच्छ 
वितरीकेवरील टेंभरी लघु कालवा व खैरी पट लघुकालव्याचे मौजा टेंभरी येथील मातीकाम 
बांधकाम. 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :-- गोसीखुर्द डावा कालवावरुन निर्गमित शाखा कालवा क्र. ३ वरून पुच्छ वितरिका, पुच्छ 
वितरीकेवरील टेंभरी लघु कालवा व खैरी पट लघुकालव्याचे मौजा टेंभरी येथील मातीकाम 
बांधकाम. 
समाजाला मिळणारे लाभ (आर्थिक, :-- पायाभुत सुविधा 
रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात) 
अनुसूची--तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


सदर संपादनामुळे बाधित व्यक्‍तीचे विस्थापन होणार नाही. 


अनुसूची--चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्‍क 
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास अधिनियम, २०१३ चे कलम ६(२) अनुषंगाने प्रकल्पाचे पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण झाले असल्या- 
करणा-या अभिकरणाने दिलेला) PRU SIA (सामाजिक प्रभाव निर्धारण) लागू नाही. 


8 महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २४-३०, २०२०/पौष ३-९, शके १९४२ 





अनुसूची--पाच 
नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 





(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम :- निरंक 

(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता :-- निरंक 

(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे :-- निरंक 
त्या अधिसूचनेचा तपशील. 


टिप-उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, साकोली यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. 


भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १२५९. 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ 


क्रमांक अका-प्रस्तु-३-कावि-११४८-२०२०.--- 





ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) 
याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व 
वन विभाग, क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र क्र. ७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ओ) मध्ये व्याखा केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 




















आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या भंडारा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे ; 











आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 














आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्‍तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- 
तीन मध्ये दिलेली आहेत (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ; 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चार मध्ये दिलेला आहे ; 





आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.) ; 


त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 














परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल. 











परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्‍तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 


जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 





तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 











महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २४-३०, २०२०/पौष ३-९ , शके १९४२ 4 








आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी बी. डी. टेळे, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, साकोली यांस पदनिर्देशित केले आहे. 
अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 








भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ८९-एलएक्यू-२०१८-१९, मौजा मांदेड, तालुका लाखांदूर, जिल्हा भंडारा 
१. कामाचे नाव : गोसीखुर्द डावा कालव्यावरुन निर्गमित शाखा कालवा क्र. ३ पुच्छ वितरीकेवरील मांदेड लघु कालवा क्र. १, मौजा मांदेड 








अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादित क्षेत्र 
(१) (२) (३) 

हे. आर 

१ ५५४ ० ०८० 

2 GU ७० ००५ 

3 ५६८/३ ० १३५ 
५६८/२ ० १२५ 

५ ५६७ ० ०८५ 

g ५८० ० ०८५ 
एकूण .. ० ५१५६ 





२. कामाचे नाव : गोसीखुर्द डावा कालव्यावरुन निर्गमित शाखा कालवा क्र. ३ पुच्छ वितरीकेवरील मांदेड लघुकालवा क्र. २, मौजा मांदेड 





अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादित क्षेत्र 
(१) (२) (३) 

हे. आर 

१ ३१२ ० १६६ 
2 ३१७ ० ०९ 
३ ३१८ ० २१० 
8 389 ० ०५ 
धु ३९३ ० ०५ 
द ३७८ ० १५६ 
9 ३७७ ० ०५ 
८ ३७५ ० १३५ 
8 ३७३ ० ११ 
एकूण .. १ ०१ 





३. कामाचे नाव : गोसीखुर्द डावा कालव्यावरुन निर्गमित शाखा कालवा क्र. ३ पुच्छ वितरीकेवरील इरली डांबी लघुकालवा क्र. १, मौजा मांदेड 








अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादित क्षेत्र 
(१) (2) (3) 

हे. आर 

१ ५०६ ० ०९ 

Q पु०४ ० ०४५ 

३ ५०३/१ ० ०६ 

v ५०१ ००८५ 
एकूण .. ० २८ 


ना.-एक-२ (१६७६). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २४-३०, २०२०/पौष ३-९, शके १९४२ 





४. कामाचे नाव : गोसीखुर्द डावा कालव्यावरुन निर्गमित शाखा कालवा क्र. ३ पुच्छ वितरीकाचे काम, मौजा मांदेड 


अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादित क्षेत्र 
(१) (२) (३) 

हे. आर 

१ ५१९ ० २९ 

२ ४९१ ० ०६ 

३ ३१०/१/अ ० ०४ 

४ ३१३ ० ०८ 
एकूण .. ० ४७ 





५. कामाचे नाव : गोसीखुर्द डावा कालव्यावरुन निर्गमित शाखा कालवा क्र. ३ चे मांदेड लघु कालवा, मौजा मांदेड 


अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादित क्षेत्र 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
१२४ ० ०४५ 
२ १०९ ० २३ 
एकूण .. 0 २७५ 


अनुसूची--दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव :-- गोसीखुर्द डावा कालव्यावरुन निर्गमित शाखा कालवा क्र. ३ चे पुच्छ वितरिका व पुच्छ 
वितरीकेवरुन निर्गमित मांदेड लघु कालवा क्र. १, मांदेड लघु कालवा क्र. २, इरली डांबी लघु 








कालवा क्र. १ व मांदेड लघु कालवाचे बांधकामाकरीता. 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन :--- गोसीखुर्द डावा कालव्यावरुन निर्गमित शाखा कालवा क्र. ३ चे पुच्छ वितरिका व पुच्छ 
वितरीकेवरुन निर्गमित मांदेड लघु कालवा क्र. १, मांदेड लघु कालवा क्र. २, इरली डांबी लघु 








कालवा क्र. १ व मांदेड लघु कालवाचे बांधकामाकरीता. 
समाजाला मिळणारे लाभ (आर्थिक, :-- पायाभुत सुविधा 
रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात) 
अनुसूची--तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


सदर संपादनामुळे बाधित व्यक्तीचे विस्थापन होणार नाही. 


अनुसूची--चार 





सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्‍क 
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास अधिनियम, २०१३ चे कलम ६(२) अनुषंगाने प्रकल्पाचे पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण झाले असल्या- 
करणा-या अभिकरणाने दिलेला) कारणाने 81 (सामाजिक प्रभाव निर्धारण) लागू नाही. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २४-३०, २०२०/पौष ३-९ , शके १९४२ ७ 





अनुसूची--पाच 


नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 








(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम :- निरंक 

(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता :-- निरंक 

(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे :-- निरंक 
त्या अधिसूचनेचा तपशील. 





टिप-उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, साकोली यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. 


भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १२६०. 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ 


क्रमांक अका-प्रस्तु-३-कावि-११४०-२०२०.--- 





ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) 
याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व 
वन विभाग, क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्रक्र. ७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ओ) मध्ये व्याखा केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

















आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या भंडारा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ; 











आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 











आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- 
तीन मध्ये दिलेली आहेत (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ; 





आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ; 








आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे (नियुक्‍ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.) ; 





त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 

















परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल. 








परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्‍तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 


जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 








तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 











¢ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २४-३०, २०२०/पौष ३-९, शके १९४२ 








आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी बी. डी. टेळे, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, साकोली यांस पदनिर्देशित केले आहे. 


अनुसूची--एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २४-एलएक्यूएन-२०१८-१९, मौजा कुडेगाव, तालुका लाखांदूर, जिल्हा भंडारा. 
१. कामाचे नाव : गोसीखुर्द डावा कालव्यावरून निर्गमित शाखा कालवा क्र. ३ वरील कुडेगांव वितरीका, मौजा कुडेगांव 














अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादित क्षेत्र 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ ८६६ ० ०९ 
२ ८६५ ० १६ 
३ ८४८ ० ३६ 
४ ७८४ ० १७ 
4 ७८८ ० ०१५ 
& ७९६ ० ०४ 
9 ७४८ ० ०४५ 
é ७५० ० १० 
९ ७५१ ० १० 
१० ७9६० ० ००५ 
११ ७५५/१ ० १४ 
१२ ७६५ ० ००५ 
एकूण .. १ २३ 








२. कामाचे नाव : गोसीखुर्द डावा कालव्यावरून निर्गमित शाखा कालवा क्र. २ कुडेगांव लघु कालवा, मौजा कुडेगांव 


अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादित क्षेत्र 
(१) (२) (३) 

हे. आर 
१ ३०६ ० २६० 
Q 30¢ ० ०१० 
३ ३४७ ० २१० 
छं २२२ ० १०० 
8 २२६ ० ०३० 
& ९४३ ० १५० 
७ २२९ ० १७० 
८ १९३/२ ० ०८० 
९ २००/२ ० ०३० 


एकूण .. १ ०४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २४-३०, २०२०/पौष ३-९ , शके १९४२ ९ 











३. कामाचे नाव : गोसीखुर्द डावा कालव्यावरून निर्गमित शाखा कालवा क्र. २ चे कुडेगांव कालव्यावरील कुडेगांव उप लघुकालवा, 





मौजा कुडेगांव 
अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादित क्षेत्र 
(१) (२) (३) 

हे. आर 

१ ९७ ० १८० 
२ १३८ ० ०५० 
३ १३९ ० ०९० 
४ ९३ ० ०२५ 
& ९६ ० ०२० 
६ १४१ ० ०१० 
एकूण .. ० ३७५ 





४. कामाचे नाव : गोसीखुर्द डावा कालव्यावरून निर्गमित शाखा कालवा क्र. २ वरील पुच्छ वितरीका, मौजा कुडेगांव 





अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादित क्षेत्र 
(१) (२) (३) 

हे. आर 

4 3338/9 ० १८ 
२ ३६० ० २५ 
3 ३९९ ० 08 
8 ५१७ ० ०८ 
षु 4oo ० १७ 
& ५४० ० ११ 
७ ३३८ ० २२ 
एकूण .. १०५ 





५. कामाचे नाव : गोसीखुर्द डावा कालव्यावरून निर्गमित शाखा कालवा क्र. २ चे आथली वितरीकेवरील मांदेड लघु कालवा, मौजा कुडेगांव 





अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादित क्षेत्र 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ ५४१ ० १७ 
एकूण .. ० १७ 





६. कामाचे नाव : गोसीखुर्द डावा कालव्यावरून निर्गमित शाखा कालवा क्र. २ चे पुच्छ वितरीकेवरील परसोडी लघु कालव्यावरील परसोडी उप 
लघु कालवा क्रं. २, मौजा कुडेगांव 





अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादित क्षेत्र 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
२३२३ ० ०३ 
२ २९३ ० ३६ 
3 388 ० १० 
एकूण .. 0 ४९ 


ना.-एक-३ (१६७६). 


qo 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २४-३०, २०२०/पौष ३-९, शके १९४२ 





अनुसूची--दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव :-- गोसीखुर्द डावा कालव्यावरून निर्गमित शाखा कालवा क्र. ३ वरील कुडेगांव वितरीका, 





शाखा कालवा क्र. २, कुडेगांव लघु कालवा, शाखा कालवा क्र. २ चे कुडेगांव कालव्यावरील 








कुडेगांव उप लघु कालवा, शाखा कालवा क्र. २ वरील पुच्छ वितरीका, शाखा कालवा क्र. २ 





चे आथली वितरीकेवरील मांदेड लघु कालवा, शाखा कालवा क्र. २ चे पुच्छ वितरीकेवरील 





परसोडी लघु कालव्यावरील परसोडी उपलघु कालवा क्र. २ च्या बांधकामाकरीता. 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन :-- गोसीखुर्द डावा कालव्यावरून निर्गमित शाखा कालवा क्र. ३ वरील कुडेगांव वितरीका, 





शाखा कालवा क्र. २, कुडेगांव लघु कालवा, शाखा कालवा क्र. २ चे कुडेगांव कालव्यावरील 








कुडेगांव उप लघु कालवा, शाखा कालवा क्र. २ वरील पुच्छ वितरीका, शाखा कालवा क्र. २ 





चे आथली वितरीकेवरील मांदेड लघु कालवा, शाखा कालवा क्र. २ चे पुच्छ वितरीकेवरील 





परसोडी लघु कालव्यावरील परसोडी उपलघु कालवा क्र. २ च्या बांधकामाकरीता. 


समाजाला मिळणारे लाभ (आर्थिक, :-- पायाभुत सुविधा 
रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा 


याबाबत व इतर लाभासंबंधात) 
अनुसूची--तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
सदर संपादनामुळे बाधित व्यक्तीचे विस्थापन होणार नाही. 


अनुसूची--चार 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश  : भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्‍क 
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास अधिनियम, २०१३ चे कलम ६(२) अनुषंगाने प्रकल्पाचे पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण झाले असल्या- 
करणा-या अभिकरणाने दिलेला) कारणाने 81 (सामाजिक प्रभाव निर्धारण) लागू नाही. 


अनुसूची--पाच 


नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 








(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम :- निरंक 

(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता :-- निरंक 

(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे :-- निरंक 
त्या अधिसूचनेचा तपशील. 


टिप-उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, साकोली यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २४-३०, २०२०/पौष ३-९, शके १९४२ ११ 





भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १२६१. 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ 


क्रमांक अका-प्रस्तु ३-कावि-११४३-२०२०.--- 





ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा 





३०) याच्या कलम-३ च्या खंड (ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, 
महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र.-७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा 
करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 








सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा 





जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 





आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, भंडारा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक 





मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता (यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे असे 





वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त 





सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 





आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेले आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी) ; 





आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे. 





आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत प्रयोजनासाठी नियुक्‍त केलेला प्रशासकाचा तपशील, यासोबत 





जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्‍ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा), 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती ही 


जमिनीचा 


अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 








अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 


जमिनीच्या 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यास जिल्हाधिका-यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 








मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल. 





परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्‍तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 


जिल्हाधिका' ms र 


-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 





तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 





भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 





नियम १० च्या उप नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत 
आहे. 





आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, यांनी उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी बी. डी. टेळे, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, साकोली, यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २४-३०, २०२०/पौष ३-९, शके १९४२ 





अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ४४-एलक्युएन-२०१८-२०१९, 
गाव-ओपारा, तालुका लाखांदूर, जिल्हा भंडारा. 
१. कामाचे नाव :--गोसीखुर्द डावा कालव्यावरून निर्गमित ओपारा लघु कालवा क्र. १, मौजा ओपारा 





अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा संपादित क्षेत्र 
गट क्रमांक 
(१) (२) (३) 
हे. आर 

१ ३७४ ० ०३ 
२ ४१७ ० ०३ 
3 948 ० १४ 
४ ७८४ ० ११ 
& ७८१ ० ०१ 
द र्ट ० २८ 
9 ९९ ० ०२ 
१२३ ० १२ 
g २८०/२ ० ०४ 
१० ३५६/१ ० ०४ 
११ ३०५ ० १४ 
१२ ५१५ ० ०३५ 
93 ७४५ ० ०१५ 
१४ ७९४ ० ०७ 
१५ ७९५ ० ०५ 
१६ ७९७ ० ०६ 
१७ ५२५ ० ०२ 
१८ ९७३ ० ०८ 
१९ ४९४ ० १७० 
२० ५६३ ० ०१4 
२१ ५६७ ० ०१५ 
एकूण . . १ ४१५ 


अनुसूची--दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 





प्रकल्पाचे नाव :--गोसीखुर्द डावा कालव्यावरून निर्गमित ओपारा लघु कालवा क्र. १, मांढळ वितरीकेवरील आर १ लघु कालवा, पुच्छ 
वितरीकेवरील परसोडी लघु कालवा, ओपारा लघु कालवा क्र. १, ओपारा लघु कालवा क्र. २, ओपारा लघु कालवा क्र. २ वरील उपलघु कालवा 
क्र. १, ओपारा लघु कालवा क्र. २ वरील उपलघु कालवा क्र. २ मौजा ओपाराच्या बांधकामाकरीता. 











प्रकल्प कार्याचे वर्णन :--गोसीखुर्द डावा कालव्यावरून निर्गमित ओपारा लघु कालवा क्र. १, मांढळ वितरीकेवरील आर १ लघु कालवा, पुच्छ 
वितरीकेवरील परसोडी लघु कालवा, ओपारा लघु कालवा क्र. १, ओपारा लघु कालवा क्र. २, ओपारा लघु कालवा क्र. २ वरील उपलघु कालवा 
क्र. १, ओपारा लघु कालवा क्र. २ वरील उपलघु कालवा क्र. २ मौजा ओपाराच्या बांधकामाकरीता. 











समाजाला मिळणारे लाभ :--पायाभूत सुविधा (आर्थिक, रोजगार, पायाभूत सुविधा सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २४-३०, २०२०/पौष ३-९, शके १९४२ १३ 





अनुसूची--तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
सदर संपादनामुळे बाधित व्यक्‍तीचे विस्थापन होणार नाही. 


अनुसूची--चार 





सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अभिकरणाने दिलेला) :- भूमि संपादन, पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ६ (२) च्या अनुषंगाने प्रकल्पाचे पर्यावरणीय प्रभाव 
निर्धारण झाले असल्याकारणाने 5॥॥ (सामाजिक प्रभाव निर्धारण) लागू नाही. 








अनुसूची--पाच 
नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 





(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम ---निरंक--- 
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता ः ---निरंक--- 
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. त्या अधिसूचनेचा तपशील : ---निरंक--- 


टीप :--उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, साकोली यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. 


भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १२६२. 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपार्ड मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ 


क्रमांक अका-प्रस्तु ३-कावि-११४१-२०२०.-- 





ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा 
३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, 
महसूल व वन विभाग क्र. संकिर्ण ११-२०१४-प्र.क्र.-७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा 
करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 














आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, भंडारा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता (यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे असे 
वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ; 











आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 








आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्‍तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेले आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी) ; 





आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ; 





आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत प्रयोजनासाठी नियुक्‍त केलेला प्रशासकाचा तपशील, यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा); 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 











ना.-एक-४ (१६७६). 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २४-३०, २०२०/पौष ३-९, शके १९४२ 








परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यास जिल्हाधिका-यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल. 








परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्‍तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 


जिल्हाधिका os s 


-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 





तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्‍क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत 
आहे. 











आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी बी. डी. टेळे, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, साकोली, यास पदनिर्देशित करीत आहे. 
अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ९२-एलक्युएन-२०१८-२०१९, 








मौजा राजनी, तालुका-लाखांदूर, जिल्हा भंडारा. 








१. कामाचे नाव :--गोसीखुर्द डावा कालव्यावरील ओपारा वितरिकावरील एल १ लघु कालव्यावरील उपलघु कालवा, मौजा राजनी 


अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा संपादित क्षेत्र 
गट क्रमांक 
(१) (२) (३) 
हे. आर 

१ २४९ ० १५ 
२ २५१ ० १० 
३ ९६ ० ०७ 
४ ९५ ० ११ 
५ ५९९ ० ०४ 
६ ५८० ० ०७ 
9 ५७९ ० १४ 
३८५ ० १९ 
९ ३८६ ० २४ 
१० ४०४ ० १७ 
११ ४३६ ० ०७ 
१२ ६८५/२ ० ०१ 
एकूण . . १ ३६ 


अनुसूची--दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 





प्रकल्पाचे नाव :- गोसीखुर्द डावा कालव्यावरील ओपारा वितरीकेवरील एल १ लघु कालव्यावरील उपलघु कालवा, एल ३ लघु कालवा, गोसीखुर्द 
डावा कालवा सा. क्र. २१७७० मी. वरील राजनी लघु कालवा, मुख्य कालव्यावरून निर्गमित ओपारा लघु कालवा क्र. १ वरील उपलघु कालवा मौजा 
राजनीच्या बांधकामाकरीता. 








महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २४-३०, २०२०/पौष ३-९, शके १९४२ १५ 








प्रकल्प कार्याचे वर्णन :-- गोसीखुर्द डावा कालव्यावरील ओपारा वितरीकेवरील एल १ लघु कालव्यावरील उपलघु कालवा, एल ३ लघु कालवा, 
गोसीखुर्द डावा कालवा सा. क्र. २१७७० मी. वरील राजनी लघु कालवा, मुख्य कालव्यावरून निर्गमित ओपारा लघु कालवा क्र. १ वरील उपलघु कालवा 
मौजा राजनीच्या बांधकामाकरीता. 


समाजाला मिळणारे लाभ :-- पायाभूत सुविधा (आर्थिक, रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात) 
अनुसूची--तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 








सदर संपादनामुळे बाधित व्यक्‍तीचे विस्थापन होणार नाही. 


अनुसूची--चार 





सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अभिकरणाने दिलेला) :- भूमि संपादन, पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ६ (२) च्या अनुषंगाने प्रकल्पाचे पर्यावरणीय प्रभाव 
निर्धारण झाले असल्याकारणाने 5॥॥ (सामाजिक प्रभाव निर्धारण) लागू नाही. 

अनुसूची--पाच 
नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 











(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम ---निरंक--- 
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता ः ---निरंक--- 
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. त्या अधिसूचनेचा तपशील : ---निरंक--- 


टीप :--उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, साकोली यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. 


भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १२६३. 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ 
क्रमांक अका-प्रस्तु ३-कावि-११४७-२०२०.-- 





ज्याअर्थी, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) 
याच्या कलम-३ च्या खंड (ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व 
वन विभाग क्र. संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र.-७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

















आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, भंडारा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता (यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे असे 
वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 














आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्‍तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीन मध्ये दिलेले आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी) ; 
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे 








आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत प्रयोजनासाठी नियुक्‍त केलेला प्रशासकाचा तपशील, यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्‍ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा); 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 














१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २४-३०, २०२०/पौष ३-९, शके १९४२ 








परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल : 








परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्‍तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 


जिल्हाधिका (> 


-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 





तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्‍क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम-१० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी यांनी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी बी. डी. टेळे, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, साकोली, यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ४९-एलक्युएन-२०१८-२०१९, 
मौजा विरली (बुज), तालुका लाखांदूर, जिल्हा भंडारा. 
१. कामाचे नाव :--गोसीखुर्द डावा कालव्यावरून निर्गमित विरली (बुज) लघु कालवा क्र. २, मौजा विरली (बुज) 














अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा संपादित क्षेत्र 
गट क्रमांक 
(१) (२) (३) 

हे. आर 

q ३१ ० १० 
२ ६८८ ० २२ 
३ ५२८ ० ०२ 
४ ५२७ ० १० 
4 430 ० ३७ 
& 428 ० १०९ 
9 393 ० ०३ 
एकूण . . ० ९४ 


२. कामाचे नाव :--गोसीखुर्द डावा कालव्यावरून निर्गमित ओपारा वितरीकेवरील एल-१ लघु कालवा मौजा विरली (बुज) 


अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा संपादित क्षेत्र 
गट क्रमांक 
(१) (२) (३) 

हे. आर 
१ ३८२ ० १६ 
२ ४२० ० ५९ 
३ ४२१ ० ३० 
छं ३८० ० १२ 
दु २५५ ० ०३ 
द ३२२ ० १३ 


एकूण .. १ २४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २४-३०, २०२०/पौष ३-९, शके १९४२ १७ 





अनुसूची--दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव :- गोसीखुर्द डावा कालव्यावरून निर्गमित विरली (बुज) लघु कालवा क्र. २, ओपारा वितरीकेवरील एल-१ लघु कालवा, मौजा 
विरली (बुज) च्या बांधकामाकरीता. 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन :-- गोसीखुर्द डावा कालव्यावरून निर्गमित विरली (बुज) लघु कालवा क्र. २, ओपारा वितरीकेवरील एल-१ लघु कालवा, 
मौजा विरली (बुज) च्या बांधकामाकरीता. 


समाजाला मिळणारे लाभ :-- पायाभूत सुविधा (आर्थिक, रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात). 
अनुसूची--तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
सदर संपादनामुळे बाधित व्यक्‍तीचे विस्थापन होणार नाही. 


अनुसूची--चार 





सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अभिकरणाने दिलेला) :- भूमी संपादन, पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ६ (२) च्या अनुषंगाने प्रकल्पाचे पर्यावरणीय प्रभाव 
निर्धारण झाले असल्याकारणाने 5॥॥ (सामाजिक प्रभाव निर्धारण) लागू नाही. 








अनुसूची--पाच 


नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 





अ. प्रशासक म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम प निरंक 
ब. प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक 


क. ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : निरंक 
टीप :--उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, साकोली यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. 
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १२६४. 


भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ 


क्रमांक अका-प्रस्तु ३-कावि-११४५-२०२०.-- 





ज्याअर्थी, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) 
याच्या कलम-३ च्या खंड (ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व 
वन विभाग क्र. संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र.-७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

















आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या भंडारा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक- 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता (यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे असे 
वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे. 








आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 
ना.-एक-५ (१६७६). 





१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २४-३०, २०२०/पौष ३-९, शके १९४२ 








आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेले आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी) ,; 





आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ; 





आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्‍त केलेला प्रशासकाचा तपशील, यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा). 





त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 














परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यास जिल्हाधिका-यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 





मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल : 





परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्‍तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 


जिल्हाधिका a च 


-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 





तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्‍क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम-१० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी यांनी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी बी. डी. टेळे, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, साकोली, यास पदनिर्देशित करीत आहे. 











अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ५१-एलक्युएन-२०१८-२०१९, 








मौजा इरली खुर्द, तालुका-लाखांदूर, जिल्हा भंडारा. 


१. कामाचे नाव :--गोसीखुर्द डावा कालव्यावरून निर्गमित शाखा कालवा क्र. २, विरली खुर्द लघु कालवा मौजा इरली खुर्द 


अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा संपादित क्षेत्र 
गट क्रमांक 

(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ ३४८/१ ० ०२५ 
२ ३४८/२ ० २४५ 
३ २३३२३ ० ०१५ 
8 ३३१ ० १६० 
षु ३२५ ० ००५ 
२९८ | ० २७ 
० १५ 
0 08/9 ० ०३० 
द १९२ ० ०४० 
९ १९४ ० ०२० 
१० २६२ ० ०२५ 


99 २५२ ० ०८० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २४-३०, २०२०/पौष ३-९, शके १९४२ १९ 





अनुसूची-एक--चालू 


(१) (२) (३) 
हे. आर 
१२ ४३० ० ०३० 
१३ ४३१ ० ०८० 
१४8 ५४० ० ०२० 
एकूण , . 4 984 


२. कामाचे नाव :--गोसीखुर्द डावा कालव्यावरून निर्गमित शाखा कालवा क्र. २ विरली खुर्द वितरीकेचे काम, मौजा इरली खुर्द 


अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा संपादित क्षेत्र 
गट क्रमांक 

(१) (२) (३) 
हे. आर 

१ १०९/१ ० ०८ 

२ 34 ० ०३५ 

3 BQ ० २० 

8 २९ ० १३ 
एकूण .. ० ४४५ 


अनुसूची--दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव :- गोसीखुर्द डावा कालव्यावरून निर्गमित शाखा कालवा क्र. २, विरली खुर्द लघु कालवा व विरली खुर्द वितरीकेचे बांधकामाकरीता. 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :-- गोसीखुर्द डावा कालव्यावरून निर्गमित शाखा कालवा क्र. २, विरली खुर्द लघु कालवा व विरली खुर्द वितरीकेचे 
बांधकामाकरीता. 

समाजाला मिळणारे लाभ :--पायाभूत सुविधा (आर्थिक, रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात). 

अनुसूची-तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
सदर संपादनामुळे बाधित व्यक्‍तीचे विस्थापन होणार नाही. 
अनुसूची--चार 





सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अभिकरणाने दिलेला) :- भूमी संपादन, पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ६ (२) च्या अनुषंगाने प्रकल्पाचे पर्यावरणीय प्रभाव 
निर्धारण झाले असल्याकारणाने 5॥॥ (सामाजिक प्रभाव निर्धारण) लागू नाही. 








अनुसूची--पाच 
नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 





अ. प्रशासक म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम निरंक 
ब. प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता निरंक 
क. ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : निरंक 


टीप :--उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, साकोली यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. 


20 महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २४-३०,२०२०/पौष ३-९ ,शके १९४२ 





भाग १ (ना.वि.पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १२६५. 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३. 


क्रमांक अका-प्रस्तु ३-कावि-११४४-२०२०.-- 





ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) 
याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल 
व वन विभाग क्र. संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “उक्त अधिसूचना” असा करण्यात आला 
आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 

















हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, भंडारा जिल्ह्याचे जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 














अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “उक्त जमीन” असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “उक्त सार्वजनिक प्रयोजन” असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे, असे वाटते, 
ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे; 














आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे; 














आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- 
तीन मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत). 


आणि ज्याअर्थी, सामाजीक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चार मध्ये दिलेली आहे. 





आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्‍त केलेल्या 
प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद 
करावा.). 








त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येते की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती, ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 








परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल : 








परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्‍तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 





जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 





तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “उक्त नियम” असा करण्यात आला आहे.) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 














आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, भंडारा यांनी उक्त 
अधिनियमाखालील जिल्हाधिका-याची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री. बी. डी. टेळे, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी साकोली यांस 
पदनिर्देशित केले आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २४-३०,२०२०/पौष ३-९,शके १९४२ 


२१ 





ना.-एक-६ (१६७६). 


अनुसूची-एक 


जमिनीचे वर्णन 





भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ७७/एलक्युएन/२०१८-२०१९, मौजा इटाणा, ता. लाखांदूर, जिल्हा भंडारा. 
१. कामाचे नाव: गोसीखुर्द डावा कालवावरुन निर्गमित शाखा कालवा क्र.२ वरील इटाण लघु कालवा मौजा इटाण 











अनुक्रमांक 


(१) 


७८ ay AD UO 


qo 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 
44 
१६ 
१७ 
१८ 
१९ 
२० 
२१ 
RR 
23 
R28 
2g 
२६ 
२ 
RC 
२९ 
३० 
३१ 
३२ 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 


(२) 


440/49 
449/94 
५५५ 
449 
44 
५६८/१ 
५६८/२ 
२३१ 
२३२ 
२२८ 
२२२/१ 
२१६ 
२१५ 
२११ 
२१२ 
२१३ 
१८२/१ 
२०७/१ 
८३३ 
१८४ 
१०७ 
१०८/२ 
१०९ 
११० 
९८ 
८०९ 
२३० 
२२९ 
२१८ 
२१० 
१८० 
१३४/२/ग 


एकूण . . 





संपादित क्षेत्र 


(३) 


हे. आर 


छ 
छ 


छ 


छ 


3 


qo 
०३ 
44 
o8 
१९ 
०७ 
०७ 
०६ 
०२ 
१० 
०8 
१६ 
०१ 
०९ 
०७ 
०१ 
१८ 
44 
०१ 
२० 
o¢ 
०५ 
१९ 
०९ 
३० 
०१ 
०8 
०२ 
०8 
०७ 
१६ 
२० 


०५ 


22 महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २४-३०,२०२०/पौष ३-९ ,शके १९४२ 








२. कामाचे नाव: गोसीखुर्द डावा कालवावरुन निर्गमित शाखा कालवा क्र.२ चे इटाण लघु कालव्यावरील इटाण उपलघु कालवा क्र.१ मौजा इटाण 


अनुक्रमांक 


(१) 


१० 
949 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 


(२) 


दु 
५८६ 
30) 
६२२ 


६२५/१ अ 


६२४ 
६३६ 
६३५ 
६४२ 
६४१ 
१९८ 


संपादित क्षेत्र 


(३) 
हे. आर 
० ०६ 
७० ०५ 
७० ०५ 
० १० 
० १० 
० ०१५ 
० ३० 
७ ०५ 
० १३५ 
० १२ 


० ०8 


एकूण . . १ ०२ 





३. कामाचे नाव: गोसीखुर्द डावा कालव्यावरुन निर्गमित शाखा कालवा क्र.२ चे इटाण लघु कालव्यावरील इटाण उपलघु कालवा क्र.१ मौजा इटाण 


अनुक्रमांक 


(१) 


१० 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१५ 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 


(२) 


१३४/२/ग 


१०३ 
१०० 
८८ 
८७ 
छ९ 
९० 
७८ 
६५ 
६३/१ 
४८ 
४२/२ 
४२/३ 
३० 
२३/४ 


संपादित क्षेत्र 
(३) 
हे. आर 
७0 0७७ 
०७ १० 
० १९ 
oO OY 
0 03 
७ १० 
छ ०९ 
० ०८५ 
० ०२ 
० २१ 
० १३ 
७0 ७७ 
० २१ 
७ ०५ 
७० ०५ 


एकूण . . १ ४८५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २४-३०,२०२०/पौष ३-९,शके १९४२ २३ 





४. कामाचे नाव: गोसीखुर्द डावा कालव्यावरुन निर्गमित ओपारा वितरीकेवरील आर ३ लघु कालवा मौजा इटाण 





अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादित क्षेत्र 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ ४१४ ० ०३ 
२ ४१३ ० ०२५ 
3 ४२० ० १० 
3 ४२१ ० ०४ 
& ४१९ ० ०८६ 
६ ४२२/१ | ० २५ 
9 ४२२/२ 
एकूण . . ० ५२५ 





५. कामाचे नाव: गोसीखुर्द डावा कालव्यावरुन निर्गमित करांडला लघु कालवा क्र १ मौजा इटाण 





अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादित क्षेत्र 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ ५१६ ० १२ 
२ २९६ ० २० 
एकूण . . ० ३२ 








६. कामाचे नाव: गोसीखुर्द डावा कालव्यावरुन निर्गमित करांडला लघु कालवा क्र. १ वरील करांडला उपलघु कालवा मौजा इटाण 





अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादित क्षेत्र 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ ५१० ० १२ 
२ ४८९ ० ०७ 
३ ३३४/२ ० ३० 
एकूण . . ० ४९ 





७. कामाचे नाव: गोसीखुर्द डावा कालव्यावरुन निर्गमित करांडला लघु कालवा क्र. २ मौजा इटाण 





अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादित क्षेत्र 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ १४९/४ ० १८ 
२ १५० ० १२ 
३ ८१९ ० १६ 
8 ८१८ ० ०१ 


एकूण . . ० ४७ 


२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २४-३०,२०२०/पौष ३-९ ,शके १९४२ 





अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 





प्रकल्पाचे नाव :- गोसीखुर्द डावा कालव्यावरून निगमित शाखा कालवा क्र.२ वरील इटाण लघु कालवा, 
इटाण लघु कालव्यावरील इटाण उपलघु कालवा क्र. १ इटाण लघु कालव्यावरील 
इटाण उपलघु कालवा क्र. २ ओपारा वितरीकेवरील आर ३ लघु कालवा, करांडला 
लघु कालवा क्र. १ करांडला लघु कालवा क्र.१ वरील करांडला उपलघु कालवा 
कारांडला लघु कालवा क्र.२, विरली खुर्द वितरीकावरील उमरी लघु कालवा क्र.२, 
मौजा इटाणच्या बांधकामाकरीता. 











प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- गोसीखुर्द डावा कालव्यावरुन निर्गमित शाखा कालवा क्र.२ वरील इटाण लघु कालवा, 
इटाण लघु कालव्यावरील इटाण उपलघु कालवा क्र.१ इटाण लघु कालव्यावरील 
इटाण उपलघु कालवा क्र. २, ओपारा वितरीकेवरील आर ३ लघु कालवा, करांडला 
लघु कालवा क्रं. १, करांडला लघु कालवा क्र. १ वरील करांडला उपलघु कालवा 
करांडला लघु कालवा क्रं. २, विरली खुर्द वितरीकावरील उमरी लघु कालवा क्र. २, 
मौजा इटाण च्या बाधकामाकरीता. 








समाजाला मिळणारे लाभ :- _ पायाभुत सुविधा 
(आर्थिक, रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात) 


अनुसूची-तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
सदर संपादनामुळे बाधित व्यक्तींचे विस्थापन होणार नाही. 
अनुसूची-चार 





सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करण्या-या अभिकरणाने दिलेला) :-भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना 
करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ६(२) अनुषंगाने प्रकल्पाचे पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण झाले 
असल्याकारणाने 81. (सामाजिक प्रभाव निर्धारण) लागू नाही. 








अनुसूची-पाच 
नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 





अ. प्रशासक म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम. :- निरंक 
ब. प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- निरंक 
निरंक 


क. ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. त्या 
अधिसूचनेचा तपशील. 





टीप :-उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, साकोली यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. 


भाग १ (ना.वि.पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १२६६. 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३. 


क्रमांक अका-प्रस्तु ३-कावि-११४२-२०२०.-- 





ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) 
(ज्याचा उल्लेख पुढे “उक्त अधिनियम” असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ 
(यात यापुढे जिचा निर्देश “उक्त अधिसूचना” असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३च्या 
खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन 


संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल; 




















आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, भंडारा जिल्ह्याचे जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “उक्त जमीन” असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे 








महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २४-३०,२०२०/पौष ३-९,शके १९४२ २५ 








ज्याचा निर्देश “उक्त सार्वजनिक प्रयोजन” असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे, असे वाटते, 
ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे; 








आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे; 











आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- 
तीन मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत). 


आणि ज्याअर्थी, सामाजीक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चार मध्ये दिलेली आहे. 





आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्‍त केलेल्या 
प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद 
करावा.). 





त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येते की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती, ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 














परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल : 








परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्‍तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 











तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “उक्त नियम” असा करण्यात आला आहे.) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 














आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, भंडारा यांनी उक्त 
अधिनियमाखालील जिल्हाधिका-याची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री. बी. डी. टेळे, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी साकोली यांस 
पदनिर्देशित केले आहे. 


अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ९१/एलक्युएन/२०१८-२०१९, मौजा मांढळ, ता.लाखांदूर, जिल्हा भंडारा. 
कामाचे नाव: गोसीखुर्द डावा कालव्याच्या मांडळ वितरीकेवरील एल १, आर १, आर २ लघु कालवे व एल १ उपलघु कालवा मौजा मांढळ. 











अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादित क्षेत्र 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ ९६१ ० ०२ 
2 ८०३ ० ०३ 
३ ८५४ ० १४ 
8 ८५३ ० २६ 
4 ८६१ ० २४ 
६ २२५ ० २० 
9 ८०१ ० २८ 
एकूण . . १ १७ 


ना.-एक-७ (१६७६). 


२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २४-३०,२०२०/पौष ३-९ ,शके १९४२ 





अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव — गोसीखुर्द डावा कालव्याच्या मांढळ वितरीकेवरील एल १, आर १, आर २ लघु कालवे 
व एल १ उपलघु कालवा मौजा मांढळ च्या बांधकामाकरीता. 





प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- गोसीखुर्द डावा कालव्याच्या मांढळ वितरीकेवरील एल १, आर १, आर २ लघु कालवे व 
एल १ उपलघू कालवा मौजा मांढळ च्या बांधकामाकरीता. 





समाजाला मिळणारे लाभ :- _ पायाभुत सुविधा 


(आर्थिक, रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत च इतर लाभासंबंधात) 


अनुसूची-तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
सदर संपादनामुळे बाधित व्यक्तींचे विस्थापन होणार नाही. 


अनुसूची-चार 





सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करण्या-या अभिकरणाने दिलेला) :-भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना 
करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ६(२) अनुषंगाने प्रकल्पाचे पर्यावरणीय प्रभाव निधरिण झाले 
असल्याकारणाने 81. (सामाजिक प्रभाव निर्धारण) लागू नाही. 








अनुसूची-पाच 


नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 





अ. प्रशासक म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम. — निरंक 
ब. प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- निरंक 
क. ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. त्या  :- निरंक 


अधिसूचनेचा तपशील. 





टीप :-उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, साकोली यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. 


भंडारा : संदिप कदम, 
दिनांक १४ डिसेंबर २०२०. जिल्हाधिकारी, भंडारा. 


भाग १ (ना.वि.पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १२६७. 
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम २१ (४) अन्वये 


क्रमांक अका-जमीन-कावि-१२१२-२०२० .-- 


ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी आर्वी यांनी त्यांचे पत्र क्र. अका-सिरस्तेदार-कावि-२९, दिनांक १३-११-२०१९ अहवाल सादर केला असून 
त्यामध्ये मुख्याधिकारी नगर पंचायत, कारंजा यांनी मौजा कारंजा येथील सर्वे क्र. ६८१ आराजी २.२५ हे. आर., सरकार रस्ता या जागे पैकी ५०० चौ. मी. 
जागा वाणिज्य प्रयोजनार्थ मंजूर करण्याबाबत विनंती केलेली आहे. 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २४-३०,२०२०/पौष ३-९,शके १९४२ २७ 











ज्याअर्थी, सदर सर्व्हे क्र. ६६१ मौजा कारंजा आराजी २.२५ हे. आर सरकारी रस्ता यावरील नगर पंचायतने वाणिज्य वापराकरिता मागणी 








केलेल्या जागेवरील सार्वजनिक रस्त्याचा हक्‍क महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम २१ (१) नुसार नष्ट करण्याचे अनुषंगाने हरकती 





मागविण्यात आल्या होत्या. सदर अधिसूचना प्रसिध्दी १४ जुलै, २०२० पासून ९० दिवसांपर्यंत कुणाच्याही हरकती जिल्हाधिकारी कार्यालयाला प्राप्त 





झालेल्या नाहीत. तसेच उपविभागीय अधिकारी यांचे स्तरावर सुध्दा हरकती प्राप्त झाल्या नसल्याचे उपविभागीय अधिकारी आर्वी यांनी त्यांचे पत्र 





क्र. ६५३, दिनांक ०२-११-२०२० अन्वये कळविलेले आहे. त्यामुळे सदर सरकारी रस्ता जनतेच्या वापराकरिता आवश्यक नसल्याची माझी खात्री 
झालेली आहे. 


त्याअर्थी, आता महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम २१ (४) अन्वये मौजा कारंजा येथील सर्व्हे क्र. ६८१ आराजी २.२५ हे. आर, 








या जागेमधील नगर पंचायतने मागणी केलेल्या ५००.०० चौ. मी. जागेवरील लोकांचे हक्क नष्ट करण्यात येत आहे. 


वर्धा : fade waar, 
दिनांक १० डिसेंबर २०२०. जिल्हाधिकारी, वर्धा. 


भाग १ (ना.वि.पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १२६८. 
उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन १) , यांजकडून 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 
२०१३ कलम १९ (१) अन्वये 


क्रमांक क.लि.-उजि (भू.)-वि.पा.वि.म.-कावि-४६३-२०२०.-- 








ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या नागपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 


मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) आणि (यात यापुढे ज्याचा उल्लेख पुढे “उक्त अधिनियम” असा करण्यात आला 








आहे.) च्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना क्र.क.लि.-उजि(भू)-वि.पा.वि.म.- 


कावि-७४-२०२०, दिनांक १०-०२-२०२० अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचीत केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या 








अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या गावठाण मधील जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे; 








आणि ज्याअर्थी, नागपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात 


खात्री पटली 


घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त गावठाणाची जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्याची खात्री पटली आहे; 





आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) तरतूदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त गावठाणच्या उक्त 


गावठाणच्या जमिनीची आवश्यकता आहे. असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे; 








आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“पुनर्वसाहत क्षेत्र” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला 
आहे. 





आणि त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका-यांची 
कार्ये पार पाडण्यासाठी श्रीमती डॉ. शिवनंदा लंगडापुरे, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन क्र. १) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यास 


पदनिर्देशित करीत आहे. 








२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २४-३०,२०२०/पौष ३-९ ,शके १९४२ 





अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ७/अ-६५/२०१८-२०१९,प.ह.नं. ८७, गाव धार्पला, तालुका भिवापूर, जि. नागपूर. 
अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र (अदमासे) 














(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ १७ ० ०३ 
२ १९ ० ०३ 
३ ८० ० १६ 
8 ८१/२ ० ०२ 
एकूण अदमासेक्षेत्र.. ० २४ 
अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव :- _ मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजना. 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन — _ मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत मुख्य कालव्यावरून निर्गमित किन्हाळा वितरिकेवरील 
उजवा-२, डावा-२ व उजवा-३ लघुकालव्याचे बांधकामाकरीता. 
समाजाला मिळणारे लाभ :- _ मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेचा लाभ सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंदे व शेतजमीनला 
होणार आहे. 


अनुसूची-तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
विस्थापीत होत नाही. 
अनुसूची-चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
जिल्हाधिकारी यांचे पत्र क्र. एलएसी-कार्या-२५-कावि-९२५-२०१९ दिनांक ०५-०२-२०१९ 


जमिनीच्या उपजिल्हाधिकारी fon gy 


टीप :-उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन क्र. १), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांचे कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल. 





भाग १ (ना.वि.पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १२६९. 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 
२०१३ कलम १९ (१) अन्वये. 


क्रमांक क.लि.-उजि (भू.)-वि.पा.वि.म.-कावि-४६७-२०२०.-- 








ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या नागपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा उल्लेख “उक्त अधिनियम” असा करण्यात आला आहे.) 
च्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना क्र.क.लि.-उजि(भू.)-वि.पा.वि.म.-कावि-७८-२०२०, 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २४-३०,२०२०/पौष ३-९,शके १९४२ २९ 








दिनांक १०-०२-२०२० अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचीत केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या गावठाण मधील जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे; 














आणि ज्याअर्थी, नागपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात 
घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त गावठाणाची जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे; 














आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतूदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त गावठाणच्या 
जमिनीची आवश्यकता आहे. असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे; 








आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“पुनर्वसाहत क्षेत्र” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला 
आहे. 


आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका-यांची 
कार्ये पार पाडण्यासाठी श्रीमती डॉ. शिवनंदा लंगडापुरे, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन क्र. १) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यास 
पदनिर्देशित करीत आहे ,; 








अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ११/अ-६५/२०१८-२०१९,प.ह.नं. ८७, गाव भागेबोरी, तालुका भिवापूर, जि. नागपूर. 





अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र (अदमासे) 











(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ ९२ ० १३ 
२ ९९ ० ०२ 
३ २०४/१ ० 08 
छं २०९ ० ०२ 
& २१० ० ०२ 
एकूण अदमासे क्षेत्र... ० २४ 
अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव :- _ मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजना. 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- _ मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेअतर्गत पेंढरी मोखाळा वितरीकेच्या भूसंपादनाकरीता. 
समाजाला मिळणारे लाभ :- _ मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेचा लाभ सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंदे व शेतजमीनला 
होणार आहे. 


अनुसूची-तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


विस्थापीत होत नाही. 


ना.-एक-८ (१६७६). 


30 महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २४-३०,२०२०/पौष ३-९ ,शके १९४२ 





अनुसूची-चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
जिल्हाधिकारी यांचे पत्र क्र. एलएसी-कार्या-२५-कावि-९४९-२०१९ दिनांक २७-०२-२०१९ 


जमिनीच्या उपजिल्हाधिकारी fon a 


टीप :-उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन क्र. १), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांचे कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल. 





भाग १ (ना.वि.पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १२७०. 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 
२०१३ कलम १९ (१) अन्वये 


क्रमांक क.लि.-उजि (भू.)-वि.पा.वि.म.-कावि-४७५-२०२०.-- 








ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या नागपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (आणि यात यापुढे ज्याचा उल्लेख “उक्त अधिनियम” असा करण्यात आला 
आहे.) च्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना क्र.क.लि.-उजि(भू)-वि.पा.वि.म.- 
कावि-९०-२०२०, दिनांक १०-०२-२०२० अन्वये प्रारंमिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचीत केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या गावठाण मधील जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे; 














आणि ज्याअर्थी, नागपूर जिल्हाधिका-याने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त गावठाणाची जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे; 











आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त गावठाणच्या गावठाणच्या 
जमिनीची आवश्यकता आहे. असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे; 





आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“पुनर्वसाहत क्षेत्र” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला 
आहे. 





आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्रीमती डॉ. शिवनंदा लंगडापुरे, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन क्र. १) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, 
नागपूर यास पदनिर्देशित करीत आहे. 





अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १७/अ-६५/२०१८-२०१९,प.ह.नं. ८८, गाव नक्षी, तालुका भिवापूर, जि. नागपूर. 





अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र (अदमासे) 


(१) (२) (३) 
हे. आर 

१ २४१/१ ० १३ 

२ २४१/२ ० २० 


एकूण अदमासेक्षेत्र.. ० ३३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २४-३०,२०२०/पौष ३-९,शके १९४२ ३१ 





अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव :- _ मोखाबर्डी उपसा सिचन योजना. 





प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- _ मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत नक्षी शाखेवरून निर्गमित लघु कालवा आर-४ 
सा.क्र. ८१५० मी. वरील सी. आर व एस्केपचे बांधकामाचे भूसंपादनाकरीता. 








समाजाला मिळणारे लाभ :- _ मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेचा लाभ सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंदे व शेतजमीनीला 
होणार आहे. 


अनुसूची-तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
विस्थापीत होत नाही. 
अनुसूची-चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


जिल्हाधिकारी यांचे पत्र क्र. एलएसी-कार्या-२५-कावि-९७०-२०१९ दिनांक २८-०५-२०१९. 








टीप :-उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन क्र. १), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांचे कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल. 


नागपूर : डॉ. शिवनंदा लंगडापुरे, 
दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२०. उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन क्र. १), 
विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर. 





भाग १ (ना.वि.पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १२७१. 
उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन क्र. २), यांजकडून 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ कलम ११ (१) 
अन्वये. 


क्रमांक उजिभू-मं.अं.-कावि-३६७-२०२०.-- 


ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापन करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०)च्या 
कलम ३ मधील पोट-कलम (३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वनविभाग अधिसूचना क्रमांक एमआयएस-११- 
२०१४-सी. आर. ७७-ए-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यानंतर यापुढे याला “सदरहू अधिसूचना” संबोधण्यात यावे.) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ 
जमीन संपादन करतांना सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोट-कलम (झ-अ) नुसार) जिल्ह्यातील ५०० हेक्‍टर पेक्षा जास्त नसलेल्या जमिनीच्या 
बाबतीत त्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांना या कायद्यांतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले 
आहे. 





























आणि ज्याअर्थी, या अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समुचीत शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्याअर्थी, 
अनुसूची -एकमध्ये दर्शविलेल्या जमिनी (यापुढे याचा “उक्त भूमी” असा उल्लेख करण्यात येईल) अनुसूची - दोनमध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरीता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे. (यापुढे याचा उल्लेख “उक्त सार्वजनिक प्रयोजन” असा करण्यात येईल) 
याबाबत जिल्हाधिकारी नागपूर यांची समुचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) नुसार सार्वजनिक 
कामाचे प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येते असे अधिसूचित करणे आवश्यक आहे; 
































आणि ज्याअर्थी, सदर्हू भूमी-संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादित करतांना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत 


32 महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २४-३०,२०२०/पौष ३-९ ,शके १९४२ 








जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये नमूद केलेले आहे; 





आणि ज्याअर्थी, भूमी संपादन कायद्यांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादन करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये नमूद केलेला आहे; 








आणि ज्याअर्थी, या भूमी संपादन कायद्याचे कलम ४३ पोट-कलम (१) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करण्याकरिता सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये प्रशासकाचे विवरण नमूद केलेले आहे प्रशासकाची नियुक्‍ती आवश्यक असल्यास अनुसूची-पाचमध्ये माहिती देणे आवश्यक 
आहे. 











त्याअर्थी आता, सदर्हू कायद्याच्या कलम ११ चे पोट-कलम (४) नुसार अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून सदहूं भुमी कायद्याच्या 
प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीचा अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही 
व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही ; 














परंतु, जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट 
कलमाच्या अंमलबजावणी मधून अशा भूमी मालकास सूट देऊ शकेल. 


नुकसानीची 


परंतु, आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतीची जिल्हाधिकारीट्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही. 











पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की, सदरहू भूमी संपादन कायद्याचे कलम ११ च्या पोट कलम (५) अन्वये जिल्हाधिकारी भूमी संपादन, पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्‍क (महाराष्ट्र) नियम, २०१३ (यापुढे ज्याचा उल्लेख “उक्त नियम” असा 
करण्यात येईल) चे नियम १० उपनियम (३) अन्वये भूमी अभिलेख अद्ययावत करण्याचे काम हाती घेतील. 





जिल्हाधिकारी a 


आणि म्हणून, त्याअर्थी समुचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदर्हू कायद्याचे कलम ३ पोट-कलम (ग) अन्वये उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन क्र. 


जिल्हाधिकारी 


२) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांना जिल्हाधिकारी यांची कर्तव्ये पार पाडण्यास प्राधिकृत करीत आहे. 





अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १७/अ-६५/२०१८-२०१९,प.ह.नं. ६९, गाव कोंटगाव, तालुका मौदा, जि. नागपूर. 








अनुक्रमांक सर्व्हे क्रमांक किंवा गट क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र (अदमासे) 


(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ 3 ० ६२ 
२ ७८/२ ७ ०२ 
३ ७८/३ ० ३० 
8 ७८/४ ० २२ 
दु C8 १ ०१ 
q Ro ० १० 
8 ९१ ० २५ 
द ९२/१,९२/२ १ ९० 
र ९७/१, ९७/२ १ ३२ 
१० ९८ १ १४ 
११ ९९/१ ० ८२ 
१२ ९९/२/अ ० १७ 
१३ ९९/२/ब ० ९५ 
48 १०८/१ ० ०५ 
१५ ११५/१ ० १८ 
१६ ११५/२/अ, ११५/२/ब ० ३७ 


१७ ११५/३ ० ३७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २४-३०,२०२०/पौष ३-९,शके १९४२ 


33 





ना.-एक-९ (१६७६). 


(१) 


१८ 
१९ 
२० 
२१ 
२२ 
२३ 
२४ 
R24 
२६ 
29 
र्ट 
28 
30 
३१ 
३२ 
३३ 
२३४ 
३५ 
३६ 
३७ 
३८ 
३९ 
४० 
४१ 
४२ 
83 
88 
vy 
४६ 
sg 
Bc 
8S 
4o 


५१ 


अनुसुची -एक-चालू 
(२) 


११५/४ 
१२२/१ 
१२२/२ 
१३० 
१३१/१अ, १३१/२ 
932 
933 
१३४ 
१३५ 
१३६ 
१३७/१ 
१३८/१ 
१३८/२/अ 
938 
१४२ 
१४३/१ 
१४४/१ 
१४५/१/अ, १४५/१/ब 
१४५/२, १४५/३ 
१४७/१ 
१४७/३ 
१४८ 
१४९/१, १४९/२ 
१५० 
१५१ 
१द२/१ 
१५२/१/अ 
१५२/३ 
१५३/१ 
१८३/२ 
१५४/१, १५४/२ 
१५५/१ 
१५५/२ 
१६०/१/अ, १६०/१/ब, 
१६०/१/क, १६०/१/ड, 
१६०/२/अ 


एकूण संपादित क्षेत्र . . 


(३) 


हे. आर 


० ९८ 


० ६६ 
© 33 
०५६६ 
० ४० 
१ ४७ 
० ९९ 
० ०७ 
० १५ 
० ४४ 
० ३१ 


० ७२ 


० १२ 
० ६० 
० २४ 
० १७ 
० १६ 
० २२ 
० ११ 
७ ७७ 


० १८ 


१ १७ 
० ४२ 
० १४ 


० ०६ 


० ६७ 


२५ ८२३ 


38 महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २४-३०,२०२०/पौष ३-९ ,शके १९४२ 








अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण 
प्रकल्पाचे नाव :-  गोसेखुर्द प्रकल्प. 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन :- बुडीत क्षेत्राअंतर्गत खाजगी जमिनीचा अतिरिक्त भूसंपादन प्रस्ताव 
प्रकल्पाचे समाजाला होणारे फायदे —  सरदर प्रकल्पामुळे चंद्रपूर भंडारा व नागपूर जिल्ह्यातील अंदाजे १९०००० हे. आर 
जमिनीला सिंचनाचा लाभ मिळेल. 


अनुसूची-तीन 
प्रकल्प बाधितांना विस्थापित करणे आवश्यक असल्याबाबतची करणे 
निरंक. 
अनुसूची-चार 


सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 





पर्यावरण व वन मंत्रालय, भारत सरकार नवी दिल्ली यांचे कार्यालयीन मेमोरन्डम क्र. जे-११०१६(७)-८४-ईएन५-१ए, दिनांक ०३ फेब्रु, 
१९८८ अन्वये या प्रकल्पास पर्यावरण विभागाचे नाहरकत मिळालेले असल्याने नविन भूसंपादन कायदा, २०१३ कलम (६) मध्ये अन्वये सामाजिक 
परिणाम निर्धारणातून सूट आहे. 





अनुसूची-पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


अ. अधिका-याचे नाव पदनाम :- fre 
ब. अधिका-याचे कार्यालयीन पत्ता :- निरंक 
क. ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती  :- निरंक 


आली त्या अधिसूचनेचे विस्तृत विवरण 
(निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे) 








विशेष नोंद :-भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन क्र. २,) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांच्या 
कार्यालयात पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे. 


नागपूर : श्रीमती शितल देशमुख, 
दिनांक १८ डिसेंबर २०२०. उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन क्र. २), 
विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर. 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २४-३०, २०२०/पौष ३-९, शके १९४२ ३५ 





भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १२७२. 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यांजकडून 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३, कलम ११(१) 
अन्वये. 


क्रमांक अका-उविअ-भूसंपा-गो.प्र.-कावि-१६९५-२०२०.--- 





ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) 
याच्या कलम-३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व 
वनविभाग, क्र. संकिर्ण ११-२०१४-प्र, क्र. ७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला 
आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड (झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 














आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमीन (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश € उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश € उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा तिची आवश्यकता भासण्याचा शक्‍यता आहे, 
असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ; 











आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त 
सावर्जनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 








आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी.); 





आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ; 








आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमूद करावा.) ; 





त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट-कलम-४ अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनींचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

















परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 








परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्‍तीने, या तरतूदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 











तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्‍क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) याच्या 
नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 


आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, ब्रम्हपुरी, जिल्हा चंद्रपूर यास पदनिर्देशित करीत आहे. 














अनुसूची-एक 
जमिनींचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १-एलए-६५-२०२०-२०२१, 
प.ह.नं. १७, गांव-चौगान, तहसील-ब्रम्हपुरी, जिल्हा-चंद्रपूर. 








अनुक्रमांक सर्व्हे क्रमांक किंवा संपादना खालील क्षेत्र 
गट क्रमांक अदमासे 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
4 ३४५ ० ०४ 


६१२ ० ०२ 


3६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २४-३०, २०२०/पौष ३-९, शके १९४२ 











अनुसूची-एक-चालू 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
3 ६८२३ ० ३६ 
४ ६८६ ० ०८ 
षु ६८५ ० ५८ 
& ७१८/१ ० ४१ 
9 ७१२ ० ०४ 
८ ७२५ ० १६ 
8 ७५१ ० ०२ 
१० ७४८/१ © 02 
११ ६१९ ० २७ 
१२ C&O ० ०९ 
१३ ७९८ ० ३४ 
१४ ७९४ ० १६ 
१५ 39 ० 20 
१६ ४४ ० ४३ 
१७ ९१७ ० ०४ 
एकूण ..३२६ 
अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव -- गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प. 
सिचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन -- गोसीखुर्द उजवा कालव्यावरील शाखा कालवा बी-३ वरून निघणारा लघुकालवा २ आर, ३ आर 
व त्यावरील उपकालव्याचे बांधकामाकरीता. 
समाजाला मिळणारे लाभ (आर्थिक, रोजगार, - गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९०,००० हे. आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहे. 
पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर 
लाभासंबंधात) 


अनुसूची-तीन 
बाधित व्यक्‍तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे - विस्थापित होत नाही. 


अनुसूची-चार 





सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अभिकरणाने दिलेला) - भूमी संपादन, पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १०(क) अन्वये महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात 
आली आहे. 





अनुसूची-पाच 
नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 





(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम . . निरंक 
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता- . . निरंक 
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील . . निरंक 





विशेष नोंद- भूसंपादित जमिनींचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, ब्रम्हपुरी, जिल्हा चंद्रपूर यांच्या कार्यालयात पाहण्यासाठी 
उपलब्ध आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २४-३०, २०२०/पौष ३-९, शके १९४२ 30 





भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १२७३. 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३, कलम ११(१) 
अन्वये. 


क्रमांक अका-उविअ-भूसंपा-गो.प्र.-कावि-१६९६-२०२०.--- 





ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) 
याच्या कलम-३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व 
वनविभाग, क्र. संकिर्ण ११-२०१४-प्र, क्र. ७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला 
आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड (झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

















आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमीन (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश € उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश € उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा तिची आवश्यकता भासण्याचा शक्‍यता आहे, 
असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ; 








आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त 
सावर्जनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 








आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्‍तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी.); 





आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ; 








आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमूद करावा.) ; 





त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट-कलम-४ अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनींचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

















परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 








परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्‍तीने, या तरतूदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 











तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्‍क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) याच्या 
नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 


आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त 


अधिनियमाखालील जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, ब्रम्हपुरी, जिल्हा चंद्रपूर यास पदनिर्देशित 
करीत आहे. 














अनुसूची-एक 
जमिनींचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २-एलए-६५-२०२०-२०२१, 
प.ह.नं. २१, गांव-रुई, तहसील-ब्रम्हपुरी, जिल्हा-चंद्रपूर . 





अनुक्रमांक सर्व्हे क्रमांक किंवा संपादना खालील क्षेत्र 
गट क्रमांक अदमासे 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ १८३ ० १९ 
१८५ ० ०५ 


ना.-एक-१० (१६७६). 


3¢ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २४-३०, २०२०/पौष ३-९, शके १९४२ 








अनुसूची-एक-चालू 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
३ १८४ ० ०५ 
8 १७५ ० ०६ 
एकूण . . ० ३५ 
अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव -- गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प. 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन -- गोसीखुर्द उजवा कालव्यावरील शाखा कालवा बी-३ वरून निघणारा लघुकालवा ८ आर, चे 
बांधकामाकरीता. 
समाजाला मिळणारे लाभ (आर्थिक, रोजगार, - गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९०,००० हे. आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहे. 
पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर 
लाभासंबंधात) 


अनुसूची-तीन 


बाधित व्यक्‍तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे - विस्थापित होत नाही. 


अनुसूची-चार 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अभिकरणाने दिलेला) - भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना 
करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १०(क) अन्वये महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. 








अनुसूची-पाच 


नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 





(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम . . निरंक 
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता- . . निरंक 
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील . . निरंक 





विशेष नोंद- भूसंपादित जमिनींचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, ब्रम्हपुरी, जिल्हा चंद्रपूर यांच्या कार्यालयात पाहण्यासाठी 
उपलब्ध आहे. 


भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १२७४. 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३, कलम ११(१) 
अन्वये. 


क्रमांक अका-उविअ-भूसंपा-गो.प्र-कावि-१६९७-२०२०.--- 





ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) 
याच्या कलम-३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २४-३०, २०२०/पौष ३-९, शके १९४२ ३९ 





वनविभाग, क्र. संकिर्ण ११-२०१४-प्र, क्र. ७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला 
आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड (झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 











आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमीन (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश € उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा तिची आवश्यकता भासण्याचा शक्‍यता आहे, 
असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ; 











आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त 
सावर्जनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 








आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्‍तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी.); 





आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ; 








आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमूद करावा.) ; 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट-कलम-४ अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनींचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 




















परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 








परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्‍तीने, या तरतूदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 











तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्‍क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) याच्या 
नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 


आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त 
अधिनियमाखालील जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, ब्रम्हपुरी, जिल्हा चंद्रपूर यास पदनिर्देशित 
करीत आहे. 














अनुसूची-एक 
जमिनींचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३-एलए-६५-२०२०-२०२१ 
प.ह.नं. १५, गांव-किन्ही, तहसील-ब्रम्हपुरी, जिल्हा-चंद्रपूर 








अनुक्रमांक सर्व्हे क्रमांक किंवा संपादना खालील क्षेत्र 
गट क्रमांक अदमासे 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ १७४ ० ०७ 
१७१ ० २५ 
3 १६७ ० २० 


एकूण . . ० ५२ 





४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २४-३०, २०२०/पौष ३-९, शके १९४२ 








अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव -- गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प. 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन -- गोसीखुर्द उजवा कालव्यावरील शाखा कालवा बी-३ वरून निघणारा लघुकालवा ५ आर चे 
बांधकामाकरीता. 
समाजाला मिळणारे लाभ (आर्थिक, रोजगार, - गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९०,००० हे. आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहे. 
पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर 
लाभासंबंधात) 


अनुसूची-तीन 


बाधित व्यक्‍तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे - विस्थापित होत नाही. 


अनुसूची-चार 





सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अभिकरणाने दिलेला) - भूमी संपादन, पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १०(क) अन्वये महाराष्ट्र शासन, महसूल व 
वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात 
आली आहे. 











अनुसूची-पाच 


नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 





(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम . . निरंक 
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता- . . निरंक 
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील . . निरंक 





विशेष नोंद- भूसंपादित जमिनींचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, ब्रम्हपुरी, जिल्हा चंद्रपूर यांच्या कार्यालयात पाहण्यासाठी 
उपलब्ध आहे. 


भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १२७५. 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३, कलम ११(१) 
अन्वये. 


क्रमांक अका-उविअ-भूसंपा-गो.प्र-कावि-१६९८-२०२०.--- 





ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) 





याच्या कलम-३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व 
वनविभाग, क्र. संकिर्ण ११-२०१४-प्र, क्र. ७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला 
आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड (झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, 











एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 





अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २४-३०, २०२०/पौष ३-९, शके १९४२ ४१ 








आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमीन (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश € उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा तिची आवश्यकता भासण्याचा शक्‍यता आहे, 
असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ; 








आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त 
सावर्जनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 








आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी.) ; 





आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ; 








आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्‍ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमूद करावा.) ; 





त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट-कलम-४ अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनींचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

















परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 








परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्‍तीने, या तरतूदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 











तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्‍क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) याच्या 


नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 














आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त 
अधिनियमाखालील जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, ब्रम्हपुरी, जिल्हा चंद्रपूर यास पदनिर्देशित 
करीत आहे. 


अनुसूची-एक 
जमिनींचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ४-एलए-६५-२०२०-२०२१ 





प.ह.नं. २१, गांव-पाचगाव, तहसील-ब्रम्हपुरी, जिल्हा-चंद्रपूर 





अनुक्रमांक सर्व्हे क्रमांक किंवा संपादना खालील क्षेत्र 
गट क्रमांक अदमासे 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ ११० ० १२ 
2 १४० ० १४ 
३ 9 ० १४ 


ना.-एक-११ (१६७६). 


४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २४-३०, २०२०/पौष ३-९, शके १९४२ 








अनुसूची-एक-चालू 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
छं ३५० ० ०२ 
५ २४५ ० ०२ 
एकूण . . ० ४४ 
अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव -- गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प. 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन -- गोसीखुर्द उजवा कालव्यावरील शाखा कालवा बी-३ वरून निघणारा लघुकालवा ९ एल चे 
बांधकामाकरीता. 
समाजाला मिळणारे लाभ (आर्थिक, रोजगार, - गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९०,००० हे. आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहे. 
पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर 
लाभासंबंधात) 


अनुसूची-तीन 
बाधित व्यक्‍तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे - विस्थापित होत नाही. 


अनुसूची-चार 





सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अभिकरणाने दिलेला) - भूमी संपादन, पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १०(क) अन्वये महाराष्ट्र शासन महसूल व वन 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात 
आली आहे. 





अनुसूची-पाच 


नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 





(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम . . निरंक 
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता- . . निरंक 
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील . . निरंक 





विशेष नोंद- भूसंपादित जमिनींचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, ब्रम्हपुरी, जिल्हा चंद्रपूर यांच्या कार्यालयात पाहण्यासाठी 
उपलब्ध आहे. 


ब्रम्हपुरी : एस. एस. भस्के, 
दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२०. उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी, ब्रम्हपुरी. 





ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, 
STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAT 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


